विभागाच्या नियंत्रणाखालील विविध संस्थांना सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात योजनांतर्गत मंजूर 
अनुदानातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा: १) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर-२२०११/ 
९५/ २०२२- पीआरओसी१, दि.०५.१२.२०२२, दि.२०.०२.२०२३ व दि. ०९.११.२०२३. 
२) या विभागाचे पत्र क्र.यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३६३/प्रशा-१, दि.३० जून, २०२३. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील विविध संस्थाना सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात योजनांतर्गत 
मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास एकूण रूपये 
६,८४,१२,६२५/- (रूपये सहा कोटी, चौऱ्याऐंशी लक्ष, बारा हजार, Vest पंचवीस फक्त) इतक्या 
रकक्‍्कमेस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


अ. | संस्थेचे नाव विभागाचे नाव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग एकूण किंमत 
क्र संख्या | किंमत 
i कामा व आल्ब्लेस | मॅटेरनिटी अण्ड | मॉड्युलर ऑपरेशन णं १६५००००० १६५००००० 
रूग्णालय, मुंबई चाईल्ड हेल्थ थिएटरअण्ड टर्न की 
एकूण १६५००००० 
२ | शासकीय बघिरीकरणझास्त्र । बल्ड अण्ड TES शि ३००००० ३००००० 
वैद्यकीय वार्मिंग सिस्टीम 
महाविद्यालय व पेडान्ट फोर्स एअर | २७३७५० २७३७५० 
रूग्णालय, वार्मिंग सिस्टीम 
नागपूर (Sarre वार्मिंग युनिट) 
कान, नाकव डायगोस्टीक षि १३२२००० १३२२००० 
TARA एन्डोस्कोप 
वर्कस्टेशन 
शल्यचिकित्साशास्त्र | स्पाय (पोर्टेबल 7 3420000 3420000 
हॅन्डल इमेजर 
कॉमपॅटीबल विथ 
एक्झीसटींग पीन 
पॉर्डट सिस्टीम) 
अस्थिव्यंगोपचार ऑथोपेडीक इन्स्ट्रमेट षि ३००००० 300000 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१ 


अ. | संस्थेचे नाव विभागाचे नाव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग एकूण किंमत 
क्र संख्या | किंमत 
शास्त्र सेट (लार्ज फ्रगमेट 
सेट) 
पॉवर ड्रील La १५०००० १५०००० 
टार्नीक्वेट मशीन (लो २ ४००००० ८००००० 
एंड) 
बालरोग फोटोथेरेपी युनिट षु ५०००० २५०००० 
चिकित्साझास्त्र रेडीयंट वार्मर | a. | ठ ५५००० ५५०००० 
बालरोग बेबी क्रेडेल शिडी 34000 34000 
शल्यचिकित्साशास्त्र | सिस्टोस्कोप शिडी (७०७००० (0७०७००० 
सुघटनशल्यचिकि | मायक्रो सा विथ णि ३९५०००० ३९५०००० 
त्साझास्त्र मायक्रोडरील 
मनोविकृतीशास्त्र ई.सी.टी Fait शि ६००००० ६००००० 
(मिडीयम एंड) 
त्वचा व सेंट्रीफ्युज शि १३५०० १३५०० 
गुप्तरोगशास्त्र क्लिनीकल (हाय एंड) 
क्रायोस्प्रे (क्रायोजेट) णि ६५००० ६५००० 
(लो एंड) 
डमाब्रेसन (लो एंड) Ra १०५००० १०५००० 
ड॑मॅटोस्कोप (मेडीयम णं १५०००० १५०००० 
एंड) 
इलेक्ट्रो कॉटरी | ५०००० ५०००० 
युनिट 
एन्टोफोरेसीस el ५०००० ५०००० 
एकूण १३२६१२५० 
3 | ससून सर्वापचार डेन्टल सर्जन कप्रेसर (हाय एंड) zai २५७२५ २५७२५ 
रूग्णालय, पुणे ARTI अँण्ड 7 २८५५० २८५५० 
मॅन्डीब्युलर 
URICRT BRAT 
अँण्ड एलेव्हेटर 
मायक्रोमोटर हॅन्ड णं (9000 (9000 
पीस 
परफोरेटेड इम्प्रेशन 3 ६०० १८०० 
ह 
वॅक्स नाईफ ष्‌ ६० ३०० 
एक्स रे व्हिवर णि ३००० 3000 
ऑर्थोडोन्टीक्स 
शल्यचिकित्साशास्त्र | ड्युल फ्रिक्वेन्सी शि ८००००० ८००००० 
कॉट्री (हाय एंड) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१ 


अ. | संस्थेचे नाव 


विभागाचे नाव 


यंत्राचे नाव 


प्रति नग 
किंमत 


एकूण किंमत 


अल्ट्रासॉनिक कटींग 
अँण्ड कॉग्युलेटींग 
डिव्हाईझ विथ 
अँडव्हान्स री एनर्जी 
फॉर गायनॅक सर्जरी 


२४०८००० 


४८१६००० 


औषधवैद्यकझास्त्र 


एबीजी Aa 


५०४००० 


५०४००० 


एल.सी.डी प्रोजेक्टर- 
ऑर्थोडोन्टीक्स 


६५००० 


६५००० 


BRM व प्रसुतीशास्त्र 


सर्जिकल डायर्थेमी, 
व्हेसळ सीलर अँण्ड 
बायपोलर 
अन्डरवॉटर (हाय 
एंड) 


८००००० 


८००००० 


अस्थिव्यंगोपचार 
शास्त्र 


सी-आर्म इमेज 
इन्टेसीफायर 
(मिडीयम एंड) 


४०००००० 


४०००००० 


मनोविकृतीशास्त्र 


अलकोहोल ब्रीथ 
अनेळायझर (हाय 
एंड) 


२५००० 


२५००० 


बायोफिडबक मशीन 
(हाय एंड) 


६००००० 


१००००० 


रिपीटेटीव ट्रान्स 
PAs मँगनेटीक 
स्टिम्युलेटर 
आरटीएमएस (हाय 
एंड) 


६०००००० 


६०००००० 


क्ष-किरणछास्त्र 


व्हक्‍्युम असीसटेड 
ब्रेस्ट बायोस्पी 
सिस्टीम 


५२००००० 


५२००००० 


त्वचा व 
गुप्तरोगशास्त्र 


लेझर फॉर पीगमेट 
डिसऑर्डर (हाय एंड) 


५०००००० 


५०००००० 


क्षयरोगशास्त्र 


ट्रॉली स्ट्रेचर 
(मिडीयम एंड) 


१९१००० 


११००० 


व्हिडीओ ब्रोन्कोस्कोप 


२६००००० 


२६००००० 


एकूण 


२९९८७३७५ 


४ । शासकीय 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 


प्रशासकीय विभाग 


क्रनीअल एन्डोस्कोपी 
इनस्ट्रुमेंट सेट - 
अडल्ट अँण्ड 


४०००००० 


४०००००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१ 


अ. | संस्थेचे नाव विभागाचे नाव यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग एकूण किंमत 
क्र संख्या | किंमत 
अतिविशेषोपचार पेडीयाट्रीक (मिडीयम 
रूग्णालय, एंड) 
नागपूर 
सिरींज इनफ्युजन पंप | 9° | १००००० १०००००० 
सिरींज पंप ३० ३०००० ९००००० 
ट्रॉली स्ट्रेचर (हाय २० १५००० ३००००० 
एंड) 
उर:डल्यचिकित्सा | बटरी ऑपरेटेड शि १५९६००० १५९६००० 
ara स्टेरनम सॉ 
इलेक्ट्रोसजिकल षि ८६८००० ८६८००० 
युनिट (कॉट्री मशीन) 
एकूण ८६६४००० 
एकूण (942+3+8) ६,८४,१२,६२५ 
अटी :- 
१) सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वार्षिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
किंवा पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१ 


५) सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

६) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

७ सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 

८) प्रस्तावित यंत्रसामुग्री साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 

९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या HASTA मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

qo) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 

११) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरू झालेली असल्याने टर्न की मधील 
यंत्रसामुग्री वगळून उर्वरीत यंत्राची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत 
करण्यात यावी. 


१२) टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची यंत्रसामुग्री या विभागचा शासन निर्णय क्र.आयएचएन- 
२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक ०७ मार्च,२०१९ मधील कार्यपध्दती राबवून करण्यात 
यावी. 

२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३७/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२२२०१०३५८४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR DNC GSGOVERNMENTOF 


AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b824 
JAYA 06eea05963bc456f1e1 e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=E9D37D499A521B728AEB3DC 


SHETTY // Tie 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 

) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई, 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई, 

) अधिष्ठाता,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय, नागपूर, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


(>. 


o~ 


4 
अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रूग्णालय, पुणे, 

अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर.ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई, 
अधिक्षक, कामा व आल्ब्लेस रूग्णालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे,नागपूर, 

92) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


£33) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


